वाचा - 


प्रस्तावना - 


पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या 
उपाययोजना पूर्ण करण्याचा कालावधी 
शिथील करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई-२०२१/प्र.क्र. ३६/पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 009 
तारीख: ०९ एप्रिल, २०२१ 


शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि. क्र. टंचाई ३०९९/प्र.क्र.१३/पापु-१४, दिनांक १ फेब्रुवारी, 
१९९९. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०९९/प्र.क्र.१४/पापु-१४, दिनांक २ 
फेब्रुवारी, १९९९. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, दिनांक ३ 
फेब्रुवारी, १९९९. 

शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १००५/प्र.क्र.३०५/पापु-१४, दिनांक २४ 
जानेवारी, २००६. 

शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१३/प्र.क्र.४१८/पापु-१४, दिनांक ४ 
जानेवारी, २०१४. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१६/प्र.क्र.१४३/पापु-१४, दिनांक ४ मे, 
२०१६. 

शासन परिपत्रक, पा. पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु-१४, दिनांक १४ फेब्रुवारी, 
२०१८. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, दि. १४ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये पिण्याच्या पाणी टंचाई 


निवारणाच्या तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना /विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इत्यादी 


उपाययोजनांना दिनांक ३१ मार्च, पूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे विहित केले आहे. तथापि, कोरोना 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/ प्र क्र. ३६/पापु १४ 


विषाणू संसर्गाच्या अनुषंगाने टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
कालावधी शिथील करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक- 

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या अनुषंगाने पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणाच्या कामासंदर्भात पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता (तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना / विंधन 


विहिरी विशेष दुरुस्ती) दिनांक ३०.०४.२०२१ पर्यंत विहित आर्थिक व भौतिक निकषांनुसार मान्यता 


देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदरील कामे दिनांक 39.04.2029 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक 


राहील. जेणेकरुन सदरील कामे टंचाई कालावधीत उपयोगात आणता येतील. 
सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०९१४५३०८५७२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Deshmuk 
h Varsha 
Gunvant 
(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
र. 


सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 


१०.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

११.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर 
१२.जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/ प्र क्र. ३६/पापु १४ 


१४.अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

१५.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 

१७.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सर्व) 

१८.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत) महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 
१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

२०. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 

२१. सह सचिव (पापु १४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२२. पापु १४ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


